एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
राज्यातील मिनी अंगणवाडी सेविका यांना 
उन्हाळी व दिवाळी सुट्टी लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२०३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - २३ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधील मिनी अंगणवाडी केंद्रामधील 
मिनी अंगणवाडी सेविका यांना अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना मंजूर करण्यात आलेल्या उन्हाळी व 
दिवाळी सुट्टीच्या धर्तीवर सुट्टी लागू करण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील मिनी अंगणवाडी सेविकांना वर्षातून एकदा 
उन्हाळी सत्रात १० दिवसांची सुट्टी व दिवाळी सणानिमित्त ५ दिवसांची सुट्टी खालील अटींच्या अधीन राहून 
मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

) सुट्टीच्या कालावधीत अंगणवाडी केंद्रांच्या आहार पुरवठ्यामध्ये कोणताही खंड़ पडता कामा नये 
याची दक्षता संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी घ्यावी. 

२) अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांच्या गरम ताजा आहाराच्या बाबतीत मिनी अंगणवाडी सेविका यांना 
उन्हाळी / दिवाळी सणानिमित्त सुट्टीवर सोडावयाचे असल्यास संबंधित बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी यांनी नजीकच्या अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांना त्या मिनी अंगणवाडीचा 
अतिरीक्त कार्यभार देण्याची कार्यवाही करावी. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२३१०४५३६३९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने VILAS GENERAL ADMINSTRATIVE DEPARTMENT 


2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6f. 


70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534, 
idonym=0C1F32A58D287A0C045C67DAD 

03DE47983D76037, 

serial INumber=C8B 1E52C5C4F922AB6EB7A0B4 


THAKUR deseo 
(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
२) प्रधान सचिव (म. व बा. वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 


) 
8) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२०३/का.६ 


Cc 


सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 


4) 
) 
) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 
) 
) 


& 


(२ S&S 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिळा व बाल विकास विभाग 


2) 


१०) ud जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी / ग्रामीण / आदिवासी प्रकल्प) 
१२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


